जगभरात पसरलेल्या करोना विषाणू रोगाचा 
प्रसार टाळण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर 
करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विशा-४ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ मार्च, २०२० 


वाचा:- सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन अधिसुचना क्र.करोना २०२०-प्र.क्र.५८/आरोग्य-५ 
दिनांक १४ मार्च २०२० 


शासन परिपत्रक:- 

सध्या जगभरात पसरलेल्या GAT विषाणूची लागण राज्यातील काही भागात झाली आहे. सदर 
रोगाच्या प्रसार टाळण्यासाठी शासनाने राज्यभर अनेक प्रतिबंधात्मक उपायोजना लागू केल्या आहेत. 
त्यादृष्टीने राज्य शासनाने करोना विषाणूचा (000॥)-१९) प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ दिनांक १३ मार्च, २०२० पासून लागू करुन खंड २, ३ व ४ मधील तरतूदीनुसार 
अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर GAT विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर खालील प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
१. प्रतिबंधात्मक योजनेचा भाग म्हणून नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी 
मंत्रालयात येणा-या अभ्यागतांच्या गर्दीवर देखील नियंत्रण राखणे आवश्‍यक आहे. सबब, मंत्रालयात 
येणा-या अभ्यागतांना प्रवेशपास देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या VPMS प्रणालीव्दारे मंत्रालय 
प्रवेशपास देण्याची प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात येत आहे. तथापि, मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री 
यांच्याकडे येणा-या महत्त्वाच्या केवळ १० व्यक्‍तींना व मुख्य सचिव/ विभागीय सचिव यांच्याकडे येणा-या ५ 
व्यक्‍तींना प्रतिदिन प्राथमिक वैद्यकीय तपासणी करुन (विमानतळावरील वैद्यकीय तपासणीप्रमाणे) प्रवेशा 
देण्यात यावा. याकरिता मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री, मुख्य सचिव व विभागीय सचिव यांचे खाजगी सचिव/ 
वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक यांच्या स्वाक्षरीने तसे पत्र पोळीस उप आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मुंबई यांना द्यावे. 
वैद्यकीय तपासणीसाठी आवश्‍यक ती मदत वैद्यकीय अधिकारी, मंत्रालय यांनी करावी. 
२. क्षेत्रीय कार्यालयातून दैनंदिन कामाकाजासाठी येणा-या अधिकारी/ कर्मचारी यांनासुध्दा यापुढे 
मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येऊ नये. तसेच, गृह विभागामार्फत ज्या शासकीय/ अशासकीय व्यक्‍तींना १ 


वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरते मंत्रालय प्रवेशापास वितरीत करण्यात आले आहेत, अशा व्यक्तींपैकी ज्यांचे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विजा-४ 

कार्यालय मंत्रालय इमारतीत आहे, अशाच व्यक्‍तींना सदर तात्पुरत्या प्रवेशपासाच्या आधारे प्रवेश देण्यात 
यावा. इतर तात्पुरत्या WATT धारकांना मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येऊ नये. 

३. अत्यंत तातडीचे टपाल, संदेश हे ई-मेलव्दारे पाठविण्यात यावे. मंत्रालयात दैनंदिन टपाल व इतर 
महत्त्वाच्या कामासाठी येणा-या कर्मचा-यांच्या सोयीसाठी प्रत्येक विभागाने प्रवेशव्दारावरच टपाल 
स्विकारण्याची व्यवस्था करावी. याकरिता प्रवेशाव्दारावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रवेशापास खिडक्यांचा 
(Pass Counter) वापर करण्यात यावा. 

४. सर्वमा.मंत्री, मा. राज्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव व विभागीय सचिव यांनी त्यांच्या मंत्रालयात होणा-या 
बैठका तातडी असेल तरच आवश्‍यकतेनुसार आयोजित कराव्यात. तथापि, सदर बैठकांसाठी 
मंत्रालयाबाहेरील अधिकारी/ कर्मचारी / खाजगी व्यक्‍ती यांना आमंत्रित करु नये. 

५. मंत्रालयात कार्यरत झासकीय कर्मचारी यांना दैनंदिन हजेरीसाठी वापरण्यात येत असलेली 
बायोमेट्रिक मशीनव्दारे नोंदविण्यात येणारी हजेरी प्रक्रिया बंद करण्यात यावी. त्याऐवजी प्रत्येक विभागाने 
त्यांच्या आस्थापना शाखेत हजेरीपट ठेवून त्याव्दारे कर्मचा-यांच्या हजेरीची नोंद ठेवावी, 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२००३१६१५२९२२२९२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Narayan Shrikrishna Karad 
=Government of Ma 


: ८-५, harashtra, 00 
N a raya n Depa नी aE Aocelcude oouad se Maharshi: 
25.4. 
५ h ri kri S h na Ka rad Zable bt 4०2879१690515%. cn=Narayan 


htra, 
5ba422569807a70f83ba7 5f7e5057f99ed6 
carat 
Date: 2020.03.17 11:48:40 +05'30' 


(नारायण कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सर्व सन्मानीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), 
५. मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव (५ प्रती), 
६. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
७. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ स्वीय सहायक, 
८. मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे) यांचे खाजगी सचिव 
९. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
१०. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
११. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
१२.सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस-०९१९/प्र.क्र.२२६/विशा-४ 


१२३. 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 


१५. 
१६. 


प्रबंधक, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 


१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१८.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 


48. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


es 


२७. 


२८. 
२९. 
३०. 
ou. 
३२. 


२३. 


मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती), 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र Wear, सी.डी.ओ. Ro नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ण 

बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई. 
भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई. 

निवड नस्ती (कार्यासन विशा-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


